area शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या 
अखत्यारीतील शिक्षण सहसंचालक पदावर 
प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : प्रतिनि-२६२०/प्र.क्र.३९/प्रशा-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०४ मे, २०२३. 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या क्षेत्रीय आस्थापनेवारील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन 
शाखा) मधील शिक्षण सहसंचालक पदावर प्रथमत: १ वर्षासाठी वा सदर पदावर नियमित अधिकारी नियुक्‍त 
होईपर्यंत खाली कोष्टकात नमूद अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर नमूद पदावर कोष्टकाखाली नमूद अटी 
व शर्तीच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


जिल्हाधिकारी, 


क्र नाव व पदनाम प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती दिलेले पद 

| . | श्री. दिलीप ज्ञानदेव जगदाळे, अप्पर सहसंचालक , शिक्षण आयुक्तालय, पुणे. 
जिल्हाधिकारी 

२ | डा. श्रीनिवास पुंडलिकराव कोतवाल, सह आयुक्त (शिक्षण), आदिवासी विकास 
उप सचिव, महसुल व वन विभाग, आयुक्तालय, नाशिक 
मंत्रालय, मुंबई. 

३ | श्री.विजय कृष्णाजी पोवार (दिव्यांग), विभागीय अध्यक्ष, म. रा. मा. व उच्च मा. शिक्षण मंडळ, 
विशेष कार्य अधिकारी, कार्यकारी अध्यक्ष, | नाशिक विभाग, नाशिक 
राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई. 

४ | श्रीमती मंजुषा मिसकर, अप्पर विभागीय अध्यक्ष, माध्य. व उच्च माध्य. शिक्षण मंडळ, 
जिल्हाधिकारी पुणे 

५ | डा. उदय आप्ासाहेब पाटील, अतिरिक्त | विभागीय अध्यक्ष, म. रा. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी /प्रकल्प शिक्षण मंडळ, कोल्हापूर 
संचालक 

६ | श्री. संतोष अशोक हराळे, सहा . आयुक्‍त | शिक्षण सहसंचालक , प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, 
(चौकशी), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, । पुणे 
पुणे. 

७ | श्री. कमलाकर रणदिवे, आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, परीक्षा परिषद, पुणे. 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जि.प. भंडारा. 

८ | श्री. प्रशांत शिर्के, प्रकल्प संचालक, शिक्षण सहसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
गडचिरोली 

९ | श्री. सुरज रोहीदास वाघमारे, अप्पर विभागीय अध्यक्ष, म. रा. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 


शिक्षण मंडळ, विभागीय मंडळ, अमरावती. 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२६२०/प्र.क्र.३९/प्रशा-२ 
अटीवशार्ती :- 


१) संबंधित अधिकारी हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून त्यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ज्या तारखेला ते आपल्या मूळ शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा 
स्विकारतील त्या तारखेला त्यांची प्रतिनियुक्‍तीवरील सेवा समाप्त होईल. 


२) जर त्यांची सेवा ळलोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकाऱ्यास 
राहील. 

3) जर त्यांची प्रतिनियुक्‍तीवरील सेवा स्वियेत्तर PATRAS SARAH वाटली नाही तर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वियेत्तर नियोकक्‍्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी 
स्वियेत्तर नियोक्त्याने हासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे. 


8) संबंधित अधिकारी यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे, अशी कमीत कमी 
तीन महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे सेवा 
परण्यात येतील. 


५ संबंधित विभागाने प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होण्याकरिता त्वरित कार्यमुक्त करावे. 

&) प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू झाल्याचा अहवाल संबंधित विभाग व शालेय शिक्षण विभागास सादर 
करावा. 

७ संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


२. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०७/१४, 
दिनांक ०७.११.२०२२ नुसार दिलेल्या मान्यतेनुसार काढण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन Sa महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०५०४१७४६५३१३२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
TIKARAM WAMAN नन 


4.20=340ec5e34f4f31b01be0869a230e89b14739b1c38b24cff0edd 
0808820342 Ic ht 


KARPATE ह यसत 
(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-२६२०/प्र.क्र.३९/प्रशा-२ 


६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७. मा. विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

१०. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा ) यांचे स्वीय सहायक 

११. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, 

१३. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मुंबई. 

. सचिव, सामाजिक न्याय व बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. प्रधान सचिव ( शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

१७. आयुक्‍त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१८.आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक 

१९. राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नी रोड , मुंबई 

२०. सहसचिव / उपसचिव ( विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेत समन्वय / 
अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

२१. सर्व शिक्षण संचालक 

२२. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

२३. आयुक्त , क्रीडा व युवक सेवा , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

२४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२६. सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ ) 

२७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२८. सर्व अधिक्षक , वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक ) 

२९. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 

३०. सर्व कार्यासने , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

३१. निवड नस्ती , प्रशा -२ , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 


-O 
— 
es 


es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


